भूमि अभिलेख विभागातील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांविरुद्धची म.ना.से.(शिस्त व अपील) 
नियम १९७९ मधील नियम-८ नुसारची विभागीय चौकशी 
प्रकरणे हाताळण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४२/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक ०२/०५/२०२४ 


संदर्भ: महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय,क्र.आयपीएफ.११६६/१०४२४३-७, दि.२२.११.१९६६. 


प्रस्तावना: 


भूमि अभिलेख विभागातील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्याविरुद्ध जबरी 
शिक्षा व किरकोळ शिक्षा दोन्ही प्रकरणी विभागीय चौकशी सुरु करण्याचे अधिकार, महसूल विभागाच्या 
संदर्भाधिन,दि.२२.११.१९६६ च्या शासन निर्णयान्वये जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख 
(म.राज्य), पुणे यांना प्रदान केले होते. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व 
अपील) नियम १९७९ अंमलात येऊन गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विभागीय 
चौकशीसंदर्भात नियम-६ व नियम-८ नुसार जबर शिक्षा करण्यास -शासन* शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी 
आहेत. 


सबब,भूमि अभिलेख संचालनालयातील गट-अ व गट-ब ou संवर्गातील 
अधिकार्‍्यांविरुद्धची महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम-८ नुसारची 
विभागीय चौकशी प्रकरणे हाताळण्याबाबत पुर्वीचा शासन निर्णय, दि.२२.११.१९६६ व महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(शिस्त व अपील) नियमातील तरतुदी पाहता त्यात स्पष्टता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
त्यानुसार शासनाने आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे- 


शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम-६ व 
नियम-८ नुसार गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीसंदर्भात जबर 
शिक्षा करण्यास -शासन* शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी आहे. सदर तरतुदींच्या अनुषंगाने भूमि अभिलेख 
संचालनालयातील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, उप संचालक भूमि 
अभिलेख या Tes व “गट-ब राजपत्रित' संवर्गातील अधिकार्‍्यांच्याविरुद्ध म.ना.से.(शिस्त व अपील) 
नियम १९७९ मधील नियम-८ अन्वये करावयाची विभागीय चौकशीची कार्यवाही शासन स्तरावरुन 
करण्यात येईल. यास्तव संदर्भाधिन शासन निर्णय, दि.२२.११.१९६६ हा निरसीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४२/ई-६ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०५०२१७२६३९१२१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANJAY SHANKARRAO INGLE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
SANJAY FOREST DEPARTMENT 


2.5.4.20=f0d616600e4d2f5 10d 1c8cc19813e070ad282d2275bf6fc132 
2dee97F14e0a6, 00५1०1: 


SHANKARRAO INGLE ssc a 
(संजय इंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 

१) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२)अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा., पुणे. 

४) सर्व उप संचालक भूमि अभिलेख. 
) 
) 
) 


Cc 


५)सर्व जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख 
६)सर्व उप अधीक्षक भूमि अभिलेख. 
७कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


